Framycetin Cream |.P.9% w/w, 30 gm व 
१०० gm ही औषधी “एकलरस्त्रोत” पध्दतीने 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४१३/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४००००१. 
दिनांक : ०५ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा :- १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भाखक-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 

दिनांक २६ जुले, २०१७. 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.४७२/आरोग्य-७, 
दिनांक २० डिसेंबर, २०१७. 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.५७६/आरोग्य-७, 
दिनांक ०४ जानेवारी, २०१८. 

५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१८/प्र.क्र.०३/आरोग्य-८, 
दिनांक १९ जानेवारी, २०१८. 

६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/खरेदी Hai/Framycetin 
Cream |.2.१% w/w, ३० gm व १०० g ॥/एकलखस्त्रोत खरेदी/प्रशासकीय मंजुरी/५३ २७- 
२८/२०१८, दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१८. 


= 


प्रस्तावना :- 
या विभागाच्या संदर्भ क्र. 3, ४व५च्याशासन निर्णयान्वये Framycetin Sulphate Cream 


१% w/w 30 gm व १०० gm खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 
सदरहू औषधी खरेदीबाबतची निविदा प्रक्रिया हाफकिन बायोफार्मा कॉर्पोरेशन लि., मुंबई यांनी 
प्रसिध्द केली होती. परंतू, सदरहू निविदा प्रक्रियेमध्ये या औषधाच्या पुरवठयास शुन्य प्रतिसाद 
मिळाल्यामुळे ही औषधी खरेदी करता आली नाही. सदरहू औषधाच्या प्रोप्रायटरी प्रोडक्टचे 
अधिकार अन्न व औषध प्रशासन विभाग, गोवा यांनी मे.सनोफी इंडिया लि., गोवा यांच्याकडे राखून 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रश्ञामा-०८१८/प्र.क्र. ४१३/आरोग्य -७ 


ठेवले आहेत. त्यामुळे सदरहू औषधाचे प्रोप्रायटरी लाईसेंन्स होल्डर मे.सनोफी इंडिया लि., गोवा हे 
असल्याने सदरहू कंपनीकडून “एकलस्त्रोत उत्पादन” म्हणून खरेदी करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्यामुळे सदरहू प्रस्तावास शासन मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.६ अन्वये 
सादर केलेल्या प्रस्तावानूसार संदर्भ क्र.३, ४ व ५ च्या शासन निर्णयान्वये खालील तक्त्यात 
दर्शविलेली औषधी सदरहू शासन निर्णयात नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर असलेल्या 
तरतुदीतून Framycetin Cream |.P.9% w/w, 30 gm व १०० gm ही औषधी “एकलस्त्रोत” 
पध्दतीने खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.:- 


Sr. | Name of Scheme Framycetin | Framycetin | Reference of Administrative 
No. Cream 1% | Cream 1% | Approval for Procurement 
w/w, 100 | w/w 30 gm 
gm Quantity 
Quantity 
1 Free Medicine NHM शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१७ 
200000 निरंक ।/प्र.क्र.५७६/आरोग्य-७, दिनांक 
०४ जानेवारी, २०१८. 
२ | National Leprosy शासन निर्ण क्र.खरेदी- 
Eradication Programme निरंक 8500 २०१८/प्र.क्र.० 3/आरोग्य- क्ट 
दि.१९ जानेवारी, २०१८ 
3 NUHM (Municipal निरंक छासन निर्णय क्र.प्रशामा- 
aad 38470 २०१७/प्र.क्र ४७२/आरोग्य-७ ; 
X NUHM — (Cantonment 10745 निरंक दि.२० डिसेंबर, 2099 
Board’s Health Units) 
Total Quantity 249215 8500 


सदर प्रशासकीय मान्यता संदर्भ क्र.३, ४ व ५ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 
२. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग- 
२ मधील अनुक्रमांक ४, नियम क्र.७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधनसामुग्री आणि उपक्रम संच 
विकत घेण्यास मंजुरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेले 
आहेत. त्या अधिकारानूसार सदरहू शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र. ४१३/आरोग्य -७ 


3. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. 201811011118408617 असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 5. A. 


S A Pedgaonkar 
. . DN: CN = S. A. Pedgaonkar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 


2 8 d g १0 al ka Government Of Maharashtra, OU 
= Social Justice And Special 
Assistance Department 
Date: 2018.11.05 14:08:44 +05'30' 


(सु. अ. पेडगांवकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
व्यवस्थापकीय GASH, हाफकीन संस्था, मुंबई 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) अतिरिक्‍त संचालक, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
३) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
५) महालेखापाल (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 


६) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ संबंधित कोषागार अधिकारी 
८) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


